कक्ष अधिकारी या पदावरून 
अवर सचिव या पदावर 
तात्पुरती पदोन्नती देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः असप-१२२३/प्र.क्र.१०३/प्रशा-१(का.१४) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- २८ डिसेंबर, २०२३ 


आदेश 
मंत्रालयीन विभागातील खालील कक्ष अधिकारी, गट-ब (राजपत्रित) (वेतनश्रेणी 58-१७: 
रु.४७६००-१५११००) संवर्गातील अधिकाऱ्यांना अवर सचिव, गट-अ (वेतनश्रेणी 5-२३: रु.६७७००- 
२०८७००) या पदावर या आदेशाद्वारे विहित अटी व शार्तीच्या अधीन राहून निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात 


पदोन्नती देण्यात येत आहे. तसेच, संबंधित अधिकाऱ्यांची पदोन्नतीनंतरची पदस्थापना त्यांच्या नावासमोर 


स्तंभ ५ मध्ये दर्ठाविळेल्या विभागामध्ये करण्यात येत आहे:- 


अ. | कक्ष अधिकाऱ्यांचे नाव | जात सध्याचा विभाग अवर सचिव पदावरील 
क्र प्रवर्ग पदोन्नतीनंतरचा विभाग 
ey २ ३ a Se 4 
; . | श्री.अशोक शिवाजी भ.ज.(क) | कृषि व पदुम विभाग प्रपत्र बढती - 
नाईकवाडे सध्या प्रतिनियुक्‍ती- उप आयुक्त, उल्हासनगर 
उप आयुक्त, महानगरपालिका, 
उल्हासनगर उल्हासनगर या पदावर 
महानगरपालिका 
२. | श्री.सुधीर जया शोट्टी खुला | वैद्यकोय शिक्षण व औषधी | सामान्य प्रशासन विभाग 
द्रव्ये विभाग 
श्री.महेंद्र शांताराम पुजारी | खुला | विधि व न्याय विभाग नियोजन विभाग 
४. | श्री.गोविद भास्कर पवार | अ.जा. | जलसंपदा विभाग सामान्य प्रशासन विभाग 
५. | श्रीमती इंदिरा मनिष अ.ज. | अनापुवग्रासंवि प्रपत्र बढती - 
भार्गव सध्या प्रतिनियुक्ती - प्रशासकीय अधिकारी, 
वनामती नागपूर वनामती, नागपूर या 
पदावर 
श्री.नारायण बिरा माने भज-क | गृह विभाग गृह विभाग 
७. | श्री.मनिष शोषराव मिलके | खुला | सामान्य प्रशासन विभाग । प्रपत्र बढती - 
सध्या प्रतिनियुक्ती - अवर सचिव, 
मा.उप मुख्यमंत्री (गृह) मा.उप मुख्यमंत्री (गृह) 
कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई | कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई 


शासन आदेशा क्रमांकः असप-१२२३/प्र.क्र.१०३/प्रशा-१(का.१४) 


अ. | कक्ष अधिकाऱ्यांचे नाव | जात सध्याचा विभाग अवर सचिव पदावरील 
क्र प्रवर्ग पदोन्नतीनंतरचा विभाग 
व्यि २ ३ fea ee 4 
८. | श्री.दिनेश आप्पाजी सस्ते | खुला | गृह विभाग प्रपत्र बढती - 
सध्या प्रतिनियुक्ती - अवर सचिव, 
मा.उप मुख्यमंत्री (गृह) मा.उप मुख्यमंत्री (गृह) 
कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई | कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई 
९. | श्री.गोविंद चांगोजी भिसे | खुला | सार्वजनिक आरोग्य विभाग | सहकार, पणन व वस््रोद्योग 
विभाग 
| ०.। श्री.सागर अर्जुन मोरे खुला । महसूल व वन विभाग प्रपत्र बढती - 
सध्या प्रतिनियुक्ती - सहायक आयुक्त, नवी 
नवी मुंबई महानगरपालिका | मुंबई महानगरपालिका या 
पदावर 
i १.| श्री.प्रविण महावीर पाटील | खुला | नगर विकास विभाग प्रपत्र बढती - 
सध्या प्रतिनियुक्ती - अवर सचिव, 
मा.मुख्यमंत्री कार्यालय, । मा.मुख्यमंत्री कार्यालय, 
मंत्रालय, मुंबई मंत्रालय, मुंबई 
92.) श्री.देवेंद्र पंडित भामरे इ.मा.व. | जलसंपदा विभाग मृद व जलसंधारण विभाग 
93.| श्रीमती सुप्रिया किशनराव | खुला | मराठी भाषा विभाग ग्रामविकास विभाग 
घोटाळे 
१४. श्री.प्रसेन जीत ज्ञानेश | अ.जा. | सहकार, पणन व वस््रोद्योग | कौडल्य, रोजगार व 
कारलेकर विभाग उद्योजकता विभाग 
१५. श्री.प्रविण पांडुरंग कोळी । वि.मा.प्र. | गृहनिर्माण विभाग कृषि, पश्ुसंवर्धन, 
दुग्धव्यवसाय विकास व 
मत्स्यव्यवसाय विभाग 
१६.| श्रीमती अश्विनी अशोक | खुला | कृषि, पश्युसंवर्धन, कृषि, पश्ुसंवर्धन, 
जाधव दुग्धव्यवसाय विकासव | दुग्धव्यवसाय विकास व 
मत्स्यव्यवसाय विभाग मत्स्यव्यवसाय विभाग 
१७.| श्रीमती वंदना पुनमचंद | खुला | सामान्य प्रशासन विभाग । सहकार, पणन व वस््रोद्योग 
जैन विभाग 
१८. श्री.सिद्धार्थ साहेबराव | अ.जा. | विधि व न्याय विभाग शालेय शिक्षण व क्रोडा 
घोरपडे विभाग 
१९.| श्रीमती दिपाली सयाजी । वि.मा.प्र. | उऊवकावि सध्या प्रपत्र बढती - 
पाटील प्रतिनियुक्‍ती- सहायक सहायक संचालक, 
(श्रीमती दिपाली चंद्रकांत संचालक, कोल्हापूर कोल्हापूर पुरालेखागार, 
दिवटे) पुरालेखागार, कोल्हापूर | कोल्हापूर या पदावर 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः असप-१२२३/प्र.क्र.१०३/प्रशा-१(का.१४) 


अ. | कक्ष अधिकाऱ्यांचे नावा | जात सध्याचा विभाग अवर सचिव पदावरील 
क्र. प्रवर्ग पदोन्नतीनंतरचा विभाग 
[en २ ३ 1४ | ५ 
२०.। श्रीमती प्रज्ञा विजयसिंह | खुला | सामाजिक न्याय व विशोष | सामाजिक न्याय व विशेष 
देशमुख सहाय्य विभाग सहाय्य विभाग 
29.| श्री.दिपक लक्ष्मण पिंपळे | भ.ज.(ड) | सार्वजनिक बांधकाम वित्त विभाग 
विभाग 
२२. श्रीमती सुगंधा दिपक अ.जा. | सामान्य प्रशासन विभाग । पाणी पुरवठा व स्वच्छता 
पवार विभाग 
23.| श्री.विलास पांडुरंग खुला | सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग | सहकार, पणन व वस््रोद्योग 
मुरुडकर विभाग विभाग 
२४. Hse कचरुजी पवार | अ.जा. | सामाजिक न्याय व विशोष = | ग्राम विकास विभाग 
सहाय्य विभाग 


२. श्री.अशोक शिवाजी नाईकवाडे, श्रीमती इंदिरा मनिष भार्गव, श्री.मनिष होषराव मिलके, श्री.दिनेशा 
आप्पाजी सस्ते, श्री.सागर अर्जुन मोरे, श्री.प्रविण महावीर पाटील व श्रीमती दिपाली सयाजी पाटील (श्रीमती 
दि.चं.दिवटे) यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेत्तर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून 
काढून टाकणे यांच्या काळातील प्रदाने) नियम, १९८१ मधील नियम ४०, परिशिष्ट.२, अट क्र.१८ नुसार 
तदर्थ स्वरूपात वरील तक्त्यात नमूद केलेल्या पदांवर प्रपत्र बढती (पदोन्नती) देण्यात येत आहे. सदर 
तरतुदीनुसार प्रपत्र बढतीचा कालावधी हा आदेझ्ाच्या दिनांकापासून ६ महिन्यांचा राहील. त्यानंतर सदर 


अधिकार्‍यांनी मंत्रालयीन विभागात हजर होणे आव्यक राहील. 


३. मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी याचिका क्र.२७९७/२०१५ मध्ये दि.०४.०८.२०१७ रोजी दिलेल्या 
निर्णयाविरोधात राज्य शासनाने मा.सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ दाखल 
केली आहे. सदर याचिका अद्याप प्रलंबित आहे. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय दिनांक 
०७.०५.२०२१ मधील तरतुदीनुसार पदोन्नतीच्या कोट्यातील सर्व रिक्‍त पदे दिनांक २५.०५.२००४ च्या 
स्थितीनुसार निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात सेवाज्येष्ठतेनुसार मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन 


राहून भरण्यात येत आहेत. 


४. सदर अधिकाऱ्यांना अवर सचिव पदावरील तात्पुरती पदोन्नती खालील अटींच्या अधीन राहून 
देण्यात येत आहे.- 

(अ।। सदरची पदोन्नती अत्यंत तात्पुरत्या स्वरूपात प्रशासकीय निकड म्हणून लोकहितास्तव 
देण्यात आली आहे. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन आदेशा क्रमांकः असप-१२२३/प्र.क्र.१०३/प्रशा-१(का.१४) 
(आ) या तात्पुरत्या पदोन्नतीमुळे संबंधित अधिकाऱ्यांना नियमित पदोन्नतीचे म्हणजेच ज्येष्ठतेचे 
कोणतेही हक्क प्राप्त होणार नाहीत. 
(इ सदर पदोन्नती तात्पुरत्या स्वरूपात असून सदर पदोन्नतीच्या पदावर संबंधित 
अधिकाऱ्याचा कायमस्वरूपी धारणाधिकार राहणार नाही 
(%) सदर तात्पुरती पदोन्नती प्रतिनियुक्तीवर बाहेर गेळेळे अधिकारी रुजू होईपर्यंत किंवा 
पदोन्नतीच्या आदेशापासून ११ महिन्यासाठी यांपैकी जे आधी घडेल त्या कालावधीसाठी असेल. 
(उ) प्रतिनियुक्तीवर असलेले ज्येष्ठ अधिकारी यांचे प्रत्यावर्तन झाल्यानंतर तात्पुरती पदोन्नती 
दिलेल्या अधिकाऱ्यांची तात्पुरती पदोन्नती संपुष्टात येईल. 
(ऊ) प्रतिनियुक्तीवर असलेले ज्येष्ठ अधिकारी यांचे प्रत्यावर्तन झाल्यानंतर त्यांच्यासाठी अवर 
सचिव संवर्गात रिक्‍त पद उपलब्ध नसल्यास या आदेशातील कनिष्ठतम अधिकाऱ्यांला पदावनत 
करण्यात येईल. 
(®) सदर पदोन्नती मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका 
क्र.२८३०६/२०१७, कक्ष अधिकारी संवर्गाच्या ज्येष्ठतेबाबत मा.उच्च न्यायालयाने पारीत केलेल्या 
दिनांक ०६.०८.२०१८ रोजीच्या आदेशाबाबत मा.सर्वोच्च न्यायालयात असलेल्या विशेष अनुज्ञा 
याचिका क्र.२५१८१/२०१८ व त्यातील आय.ए. क्र.२५९०/२०१९ मध्ये होणाऱ्या निर्णयाच्या अधीन 
राहून करण्यात येत आहे. 
(ल सदर तात्पुरती पदोन्नती मा.उच्च न्यायालय, मुंबई येथील प्रलंबित असलेल्या रिट 
पिटीशन क्र.3३१०/२०२१ व रिट पिटीठान क्र.३३११/२०२१ यामधील आय.ए. क्र.१८५४/२०२१ व 
१८५५/२०२१ तसेच रिट पिटीशन क्र.३३१२/२०२१ मध्ये होणाऱ्या निर्णयाच्या अधीन राहून 
करण्यात येत आहे. 


५. सदर अधिकाऱ्यांची अवर सचिव पदावरील तात्पुरती पदोन्नती ही सदर अधिकाऱ्यांविरुध्द प्रस्तुत 
आदेशांच्या दिनांकापर्यंत कोणत्याही प्रकारची विभागीय चौकशी सुरु झालेली नाही वा प्रस्तावित नाही, या 
धारणेच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. त्यानुसार संबंधित विभागाने खातरजमा करुन संबंधित 
अधिकाऱ्यांविरुध्द विभागीय चौकशीची कार्यवाही सुरु वा प्रस्तावित असल्यास या विभागास अवगत करावे. 
६. अवर सचिव या पदावर तात्पुरती पदोन्नती दिलेल्या अधिकाऱ्यांनी या आदेशाच्या दिनांकापासून ३० 
दिवसांच्या आंत अवर सचिव पदावर रुजू होणे आवश्‍यक आहे. पदोन्नत अधिकाऱ्यांस पदोन्नतीच्या पदावर 
रुजू होण्यासाठी संबंधित सक्षम प्राधिकाऱ्याने विहित मुदतीत कार्यमुक्त करावे. 

७. महाराष्ट्र राज्य प्रशिक्षण धोरणातील तरतूदीनुसार पदोन्नतीनंतरचे प्रशिक्षण घेणे संबंधित पदोन्नत 
अधिकाऱ्यांवर बंधनकारक राहील अन्यथा संबंधित अवर सचिवांस कक्ष अधिकारी पदावर पदावनत 
करण्यात येईल. 

८. पदोन्नत अधिकाऱ्यांना संबंधित विभागाने अवर सचिव पदावर रूजू करून घेऊन त्याबाबतच्या 
आदेशाची प्रत या विभागास तात्काळ सादर करावी. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन आदेश क्रमांकः असप-१२२३/प्र.क्र.१०३/प्रशा-१ (का.१४) 


९. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असुन त्याचा संगणक संकेतांक २०२३१२२८१६४८५०५९०७ असा आहे. हा शासन आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by KIRAN KASHINATH SHINDE 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL 
ADMINISTRATION DEPARTMENT, 


2.5.4.20=e87a32115497d05a2e9 1 b08062bea862d1d55f490eb31 
1d2f0e47e2fa1faf797, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


S H | N D E serialNumber=9FF022F2E9COF3CODF2FD6BEE75DF1F6AE3C480 
80BAD7972572EE58C3F74 1862, cn=KIRAN KASHINATH SHINDE 
Date: 2023.12.28 16:50:46 +05'30' 
(कि. का. शिंदे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 
मा.मुख्यमंत्री यांचे अप्पर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव 
मा.उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे अप्पर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव 
. अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
५. अप्पर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव - संबंधित सर्व प्रशासकीय विभाग 
६. सह/उप सचिव (आस्थापना) - संबंधित सर्व प्रशासकीय विभाग 
. प्रशासक तथा आयुक्त, उल्हासनगर महानगरपालिका, उल्हासनगर 
८. संचालक, वसंतराव नाईक राज्य कृषि विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था (वनामती), धरमपेठ, 
नागपूर 
९. आयुक्त, नवी मुंबई महानगरपालिका, सी.बी.डी. बेलापूर, नवी मुंबई 
१०. संचालक, पुराभिलेख संचालनालय, मुंबई 
११. संबंधित अधिकारी, संबंधित प्रशासकीय विभागामार्फत 
१२. निवडनस्ती- प्रशा-१(का.१४). 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


